ल.पा.तलाव पाडोशी, ता.अकोले, जि.अहमदनगर या 
प्रकल्पाच्या रु.३२.०७ कोटीच्या किंमतीस व्दितीय 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८७/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-२०/०९/२०२३ 


पहावे :- कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे 
जा.क्र.गोमपाविम/तां-५/धा-२२(२०२२)/२५४६, दि.१३/०३/२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

ल.पा. तलाव पाडोशी हा प्रकल्प अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील डोंगराळ भागातील 
पाडोशी गावाजवळ गोदावरी खोऱ्यातील प्रवरा उपखोऱर्‍याच्या आढळा नदीवर बांधण्यात आळे आहे. प्रकल्प आढळा 
मध्यम प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात येतो. या प्रकल्पातं्गत लघु पाटबंधारे तलाव पाडोशी, ता.अकोले 
जि.अहमदनगर व प्रवाही वळण योजना वाघेरा ता.त्र्यंबंक जि.नाशिक या योजनेचा समावेजञु होतो. ल.पा. 
तलाव पाडोझी प्रकल्प हा प्रकल्प साठवण तलाव असल्याने यास कालवे नाही. या प्रकल्पातंर्गत डोंगराळ 
भागातील क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे यासाठी नियोजीत केला आहे. यातील क्षेत्राचे सिंचन लाभधारक स्वखर्चाने 
पाणी उपसा करुन करणार आहेत. प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा ४.१३ द.ल.घ.मी.आहे. या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण 
झाले असून ७०९ हेक्‍टर क्षेत्राचे सिंचन होत आहे. 

प्रवाही वळण योजना वाघेरा ता.त्र्यंबंक जि.नाशिक वाघेरा गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात 
आलेली आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये बिगर सिंचन वापरासाठी वाढत असळेली सततची पाणी मागणी व त्याअनुषंगाने 
सिंचनक्षेत्रात मोठया प्रमाणात होत असलेली घट यासाठी गोदावरी खोऱ्यातील पाण्यातील तूट काही प्रमाणात कमी 
करण्याच्या दृष्टीने उर्ध्व गोदावरी Ga लगतच्या पश्चिम वाहीनी नदी / नाले यावर प्रवाही वळण बंधारे बाधुन 
त्याद्वारे पश्चिमेकडे वाहुन जाणारे अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे गोदावरी खोर्‍यात वळविणे साठी प्रवाही वळण योजना 
बांधणेत आल्या आहेत. त्याअंतर्गत दमनगंगा GAAS वाघेरा गावानजीक वाघेरा ata जि.नाशिक या 
योजनेचा समावेश आहे. योजनेतंर्गत १.१९ द.ल.घ.मी. पाणी लिंक कटद्वारे वळविणेत आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक लपात/२००७/२०६ /(९४/२००७) खारभूमी, मंत्रालय-३२ दिनांक १८/७/२००७ 
अन्वये दरसूची सन २००५-०६ नुसार रू.१५.०१४ कोटी इतक्या किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता आहे. शासन 
निर्णय क्र.जळसंपदा विभाग सुप्रमा:- १०१४/(१५६/१४)/ल.पा.१ मंत्रालय-३२ दिनांक २३/११/२०१६ अन्वये 
दरसूची सन २०११-१२ नुसार रू.२९.२१४ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता आहे. 


ल.पा.तलाव ust, ता.अकोले, जि.अहमदनगर या प्रकल्पास राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, 
नाशिक यांच्या दि.०९/०२/२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या १८७ व्या बैठकीत रु.३२.०७ कोटी (दरसूची सन २०२२-२३) 
इतक्या किंमतीच्या व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास सहमती आहे. 


प्रकल्प किंमतीत वाढीची कारणे (रु.कोटी) 


iy एकूण वाढीच्या 
अ.क्र, । वाढीची कारणे वाढ किंमतीच्या 8 
— तुलनेत वाढ (%) 
तुलनेत वाढ (%) 
दरसूचीतील बदलामुळे झालेली 
षा मकी वि ३.८% ३८.८१% 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८७/२०२३)/लपा 


२ भूसंपादन किंमतीतील वाढ २.६४ ९.०५% ९२.३१% 
३ इतर कारणांमुळे झालेली वाढ -०.८९२ -३.०५% -३१.१९% 
एकूण २.८६ ९.८०% १००% 


सदर प्रकल्प लाभव्यय गुणोत्तर, पाणी साठ्याची प्रति सघमी किंमतीच्या तसेच सदर प्रकल्प आर्थिक 
परतावा दराच्या मापदंडात बसतो. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या दरसूची सन २०२२-२३ वर आधारित रु.३२.०७ कोटी 
इतक्या किंमतीच्या व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता/सहमती 
प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
ल.पा.तलाव पाडोशी, ता.अकोले, जि.अहमदनगर, या योजनेस दरसूची २०२२-२३ वर आधारित 
रु.३२.०७ कोटी (बत्तीस कोटी, सात लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.३१.०७ कोटी 
(यामध्ये वळण योजनेसाठी रू.१५.७८ कोटी अंतर्भूत) व अनुषंगीक खर्च रू.१.०० कोटी) खालील अटींच्या अधीन 
राहून व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा निर्णय निर्णय शासनाने घेतळा आहे. प्रकल्पाचा 
उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 

१) संपूर्ण प्रकल्प हा प्रस्तावित व्दितीय फु.प्र याः/किंयतीच्या vated yor करण्याचीजबागदारी / हमी 
यहायंडळाची राहील. 

२ एुधारित प्रक्लासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाळी अथवा falda fryer क्षेत्रीय 
स्तरावरील "निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. तसेच सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ FAR फुधारित प्रह्मासकीय मान्यतेच्या ययादिबाहेर जाऊन] निधी वितरण अथवा अतिरिक्त 
खर्च न करण्याची AMIE संपूर्णपणे यहायंडळाची राहील: 

3) झहायंडळाने Talsd शासन निर्णय नियम CVC ची artaste तत्के वित्तीय अधिकार यर्यादा 
विहित bach निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे AVSIM IN करणे आवरयक आहे व याची 
जबाबदारी संपूर्णपणे यहायंडळाची राहील: 

3) ]ुकषारित WIRTH मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाळी अथवा निक्विविश्‍यक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनिययिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 

५) सदरप्रकल्पावर लाथधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात OTA. 


या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य GUTSY "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८०-सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवळली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे (कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका" 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२५/२०२३/कार्यासन १४३४, दिनांक २९/०५/२०२३ अन्वये 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९/२०२३/कार्यासन व्यय-१२, दिनांक ०८/०६/२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार तसेच सदर शासन निर्णय मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८७/२०२३)/लपा 
या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली मुळ प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय/सुधारीत 
मान्यता नोंदवहीत २६३ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९२०१४२७३१२९२७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Di lly signed by RANJIT SHARAD OTARI 
R A N | T DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, :WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
5.4.20=0eb50da1814a6359783a2e4d 1f( ‘Ofef4f87b513552 
4f8d238569550ad4d/7, pc de=4001 
‘ialNumber=E0E11DE5094272BF68D4245671DC588187A989 
BF620778C894F30B38533880BD, -RANJIT SHARAD OTARI 
2023.09.20 14:29:52 +05'30' 
(रणजीत ओतारी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र - परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
१४.महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१६.जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
१७.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 
१९.उप सचिव (Fae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
२१.वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
२२.नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 
२३. अर्थ शाखा-१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. ल.पा. कार्यासन (ere). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८७/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-अ 


ल.पा.तलाव पाडोशी, ता.अकोले, जि.अहमदनगर प्रकल्पास व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(१८७/२०२३)/लपा चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 
अ.क्र. कामे मंजूर प्रथम सुप्रमा प्रस्तावित द्वितीय सुप्रमा वाढ/ घट 
(दरसूची २०११- | नुसार (दरसूची २०२२-२३) 
१२) 
अ-प्राथमिक ०.०७ ०.०७ | 0.00 | .00 
ब-भूसंपादन १.५३ ४.१७ २.६४ 
क-बांधकाम ७.६५ ७.६६ ०.०२ 
ड- विमोचक १.८६ १.८६ 0.00 | .०० 
ओ-संकीर्ण pod | Pd | 0.00 | 
आर-दळणवळण ०.४० १.५१ चि आ .११ 
आनुषंगिक खर्च Foo | 00 |__0.00__| 
वळण योजना १६.७० १५.७८ -०.९१ 
एकूण २९.२१ ३२.०७ २.८६ 
मापदंड 
अ. = प्रस्तावित द्वितीय , 
= निकष सुप्रमा किंमती नुसार मापदंड शोरा 
क्र. सुप्रमा किंमती नुसार 
ie a प्रकल्प मापदंडात 
Ee लाभव्यय गुणोत्तर १.८२ १ पेक्षा जास्त aoa 
बसतो. 
पाणी साठ्याची किंमत च तं माम तात 
२ .१०२७८८/सघमी | रु.१५४८३९/सघमी ल्प मापदंडात बसतो 
प्रती सघमी 
अंतर्गत आर्थिक परतावा जात. eee तत तता 
३ नि १७.३९% % पेक्षा । ल्प मापदंडात बसतो 
दर (IRR) 
RANJIT कालाची 
SHARAD OTARI society ल 
(रणजीत ओतारी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


